at व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक,गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातून 
सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र.पदोनि-१०२३/प्र.क्र.9९/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १/१०/२०२४. 


वाचा:- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन १२, दिनांक ०१/०८/२०१९. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.४५६/१६-ब 
(ए), दिनांक ३०/०६/२०२१. 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 
दिनांक ०५/०७/२०२१. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, हासन अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०२०/ 
प्र.क्र.४९/कार्या.१२, दिनांक १४/०७/२०२१. 

शासन आदेशा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनस्तर रुपये S-23 : 
६७७००-२०८७००) या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद १२ अधिकाऱयांना सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) 
(वेतनस्तर रुपये 85-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गात खालील परिच्छेद-२ येथे नमूद केलेल्या अटी व शा्तींच्या 
अधीन राहून या आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतरची त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नांवासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) | प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे महसूल केलेला 
कार्यालय विभाग महसूल 

विभाग 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१ | श्रीमती सरीता शांतनू यादव, खुला नाशिक नाशिक सहसंचालक, 
उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, 
कोल्हापूर नाशिक. (रिक्त पदावर) 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१०२३/प्र.क्र.9७९/का.१४२७ 


अ.क्र. उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) | प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे महसूल केलेला 
कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

2 श्रीमती कावेरी प्रमोद नाखले, इमाव अमरावती अमरावती । उपायुक्त (नियोजन), 
उपसंचालक, विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
महसूल व वने (वने), अमरावती. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल (रिक्‍त पदावर) 
प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य नागपूर 
यांचे कार्यालय, नागपूर. 

3 श्री. राजेश नत्थुजी गायकवाड, अजा नागपूर कोकण-२ | सहसंचालक, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
जिल्हा नियोजन समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. (रिक्‍त पदावर) 

४ | श्री. विजय महादेव पवार, खुला छत्रपती छत्रपती उपायुक्त (नियोजन), 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, संभाजीनगर | संभाजीनगर | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, छत्रपती संभाजीनगर. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
कोल्हापूर. 

५ | sit. हंसध्वज ना. सोनावणे, इमाव कोकण-२ कोकण-२ | सहसंचालक (शाश्वत विकास ध्येय - 
उपसंचालक, अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्रो, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
संस्था, पुणे. मुख्य कार्यालय, मुंबई 

(रिक्‍त पदावर) 

६ | श्री. मच्छिद्र शंकर grr, अ.जा. छत्रपती छत्रपती सहसंचालक, 
सहायक आयुक्‍त, संभाजीनगर | संभाजीनगर | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मानव विकास आयुक्तालय, प्रादेशिक कार्यालय, 
छत्रपती संभाजीनगर. छत्रपती संभाजीनगर. 

(रिक्‍त पदावर) 

७ | श्रीमती अनुष्का लक्ष्मण कदम, खुला कोकण-२ | कोकण-२ | सहसंचालक, 
उपसंचाळक (रानपा), ग्रामविकास विभाग, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. (रिक्‍त पदावर) 

८ | श्री. मिलिद भाऊराव नारिंगे, खुला छत्रपती छत्रपती उपायुक्‍त, 
उपसंचालक, संभाजीनगर | संभाजीनगर | मानव विकास आयुक्तालय, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. (रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१०२३/प्र.क्र.9७९/का.१४२७ 


अ.क्र. उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) | प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे महसूल केलेला 
कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

Q | श्रीमती सविता चं. दिक्षित, खुला कोकण-२ कोकण-२ | सहसंचालक (समन्वय), 
वरीष्ठ संशोधन अधिकारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
(विश्ळेषण), अर्थ व सांख्यिकी मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
संचालनालय, मुख्य कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
मुंबई. 

१० | श्रीमती शिल्पा अजित पांडे, खुला कोकण-२ = | कोकण-२ | सहसंचालक (मूल्यमापन), 
उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
महिला व बालविकास विभाग, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
पुणे. (रिक्‍त पदावर) 

११ | श्री. किरण बाळकृष्ण जोशी, खुला नाशिक कोकण-२ | सहसंचालक, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
जिल्हा नियोजन समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
नाशिक. 

१२ | श्री. सत्यविनायक वि. मुळे, खुला छत्रपती कोकण-२ | सहसंचालक (Saw), 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, संभाजीनगर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदावर) 
रत्नागिरी. 


२. सदर पदोन्नती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) 


सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. तसेच त्याची एक प्रत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची नसल्यास 
त्याबाबत लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नरतीतीलळ आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने 
पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/५/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने 
भरण्याबाबतचा निर्णय सामान्य प्रशासान विभागाच्या दिनांक ७/५/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आला. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१०२३/प्र.क्र.9७९/का.१४२७ 


३) सदर UAT निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरिल अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील. 


४) रिट पिटिशन स्टॅम्प नं. १०८७६ / २०२१ व रिट पिटिडान स्टॅम्प नं. १०८७८ / २०२१ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५/०५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती 
नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

५) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

६) सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

७) या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

८) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये “वरच्या संवर्गात 
पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर अथवा तत्पूर्वीच एखाद्या अधिका-यांने पदोन्नतीचे पद 
स्विकारण्यास नकार दर्शाविल्यास, त्याचे नांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणा-या अधिका-यांच्या 
निवड यादीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणा-या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित 
अधिका-यांच्या नावाचा विचार न करता तिस-या वर्षाच्या निवडसूचीत संबंधित अधिका-यांची 
पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. त्यावेळच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्यात येईल”. 
पदोन्नतीचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर पदोन्नती नाकारता येणार नाही. 

९) या पदोन्नती आदेशातील ज्या अधिकाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती/आश्वासित प्रगती/सुधारित 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा फायदा मिळालेला नाही त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सुधारित वेतन) नियम, २०१९ नुसार पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील वेतन निश्चिती 
करण्यात यावी. 

१०) सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार 
स्विकारावा. या पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी आदेडशा प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत 
पदोन्नती स्विकारणार नाहीत किंवा विविध सबबी खाली पदस्थापना स्विकारण्यास टाळाटाळ 
करतील त्याना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रःवेतन-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दिनांक 
२/३/२०१९ नुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजनेखाली मंजूर 
केलेले लाभ काढून घेण्यात येतील. तथापि, अशा लाभांची वसुली करण्यात येणार नाही. तसेच 
असे लाभ काढून घेतल्यानंतर संबंधितांची वेतननिश्चिती ही त्यांना जणू काही या योजनेचे लाभ 
देण्यात आले नव्हते असे समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १२ 
च्या तरतुदींनुसार करण्यात येईल. 


३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७१४५०८८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE ५ 


(4. a. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत :- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


प्रत, 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-१०२३/प्र.क्र.9९/का.१४२७ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व) 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

आयुक्‍त, मानवविकास आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 


. आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे. 

. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी. 

. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/ १६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

. सहसचिव / उपसचिव (सर्वी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालये (सर्व) 

. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सवी 

. उपसचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी 
. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये (सवी. 

. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२५. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (सवी 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


kkkkKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


